पु.ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला, अकादमी, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: पुलदे - २०२२/ प्र.क्र.३६/सांका.-२. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 


सुधारणा-१, दि.४.१०.२००४. 


२. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकीर्ण- 
२००१/प्र.क्र. २९८/सां.का.२, दि. २३.३.२००६ व शुध्दीपत्रक, दि.५.५.२००६. 

३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०.०८.२०२१. 

४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. पुलदे - २०२२/ प्र.क्र.३६/सांका.-२, 


दि.१५.०३.२०२२. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१८.०८. 2022 
६. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देडापांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे पत्र क्र. Fors १७५६ 


दि.२३.०९.२०२२. 


शासन निर्णय: 
या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 
आस्थापनेवरील ०७ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. ४ 
येथील दि.१५.०३.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आली होती. आता प्रकल्प संचालक, 
पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये त्यांच्या आस्थापनेवरील ०७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयानुसार वित्त 
विभागाने अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ पासून दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागास अधिकार प्रदान केले आहेत. पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांचेकडून प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील अटींच्या अधीन राहून पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई येथील 
खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ०७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ पासून दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम व गट वेतनस्तर अस्थायी पदांची संख्या 

Ae | वित्तीय सछ़लागार, गट-अ S-23 रु. ६७७००-२०८७०० शिक शाक 
२ | लेखा अधिकारी, गट-ब 5-१६ रु. ४४९००-१४२४०० a oe 
3. | निम्नश्रेणी लघुलेखक, गट-क 5-१४ रु. ३८६००-१२२८०० | १ | 
४ | संगणक चालक (करार पध्दतीने) Pe Q 
५ | भांडारपाल, गट-क 5-७ रु. २१७००-६९१०० (| औट. || 
६ | रोखपाल, गट-क 5-६ रु. १९९००-६३२०० a वै. | 

एकूण Pow 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०२२/ प्र.क्र.३६/सांका.-२. 


०२. या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त ०७ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२२ पासून दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


) ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग करण्यात यावा. 
) या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही. 
) 
) 


A _-0 


या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१८.०८. २०२२ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही 
करावी. 


CC AN 


०३. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (009) ललीत कला शिक्षण, (०७) (09) 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी (२२०५ १४६३)-०१ वेतन, या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये मंजूर केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

०४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क.१२ (भाग-२)/२००४/ वित्तीय 
सुधाराणा-१, दि.४.१०.२००४ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१६.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलल्या अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००३११३५००२२२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUMANT 


DINKAR PASHTE == 
(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
५. वित्त विभाग , Hara, Aas. 
६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती -सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


0560708 


